एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ नुसार राज्ययोजनेंतर्गत 
स्वयंचलित रिलिंग मशीन/ मल्टीएन्ड 
रिलींग मशिन/ व्टिस्टींग युनीट करिता 
शेड उभारण्यास अनुदान देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सपववि-४००१३/१२/२०२३ -DESK SERICULTURE-CMTD 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ०७ मार्च, २०२४ 


वाचा:- सहकार, पणन वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र धोरण २०२३/ प्र.क्र.११/ टेक्स-५, 
दि.०२ जून, २०२३. 


प्रस्तावना:- 


रेशीम उद्योग हा कृषि व वनसंपत्तीवर आधारित रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग 
आहे. राज्यातील हवामान हे रेशीम शेतीसाठी पोषक आहे. वातावरणाच्या लहरीपणामुळे होणारे 
नुकसान टाळण्यासाठी तसेच नियमित व हमखास उत्पन्न मिळविण्यासाठी रेशीम उद्योग हा 
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. शेतकऱ्यांना तसेच रेशीम उद्योजकांना चालना 
देण्यासाठी दि.०२ जून, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ मधील परिच्छेद ७.७ ई नुसार स्वयंचलित रिलिंग मशीन/ मल्टीएन्ड रिलींग मशिन/ 
व्टिस्टींग युनीट करिता शोड उभारण्यास अनुदान देय करण्यासाठी राज्य योजना घोषित करण्यात 
आली आहे. 


रेशीम उद्योगामध्ये रोजगार निर्मितीला असणारा वाव विचारात घेता रेशीम उद्योगाला 
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी आणण्यासाठी व चालना मिळण्यासाठी कोषोत्तर प्रक्रिया 
करणाऱ्या रेशीम उद्योगातील स्वयंचलित रिलिंग मशीन/ मल्टीएन्ड रिलींग मशिन/ व्टिस्टींग युनीट 
स्थापन करणाऱ्या उद्योजकांना सदर मशिनरीसाठी AS उभारण्यास अनुदान देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कोषावर प्रक्रिया 
करून धाग्यापर्यंत निर्मिती होण्यासाठी edad रिलींग मशिन/मल्टीएन्डस्‌ RATT मशिनरी 
/व्टिस्टींग मशिनरीकरीता पात्र लाभार्थ्यांना होड उभारणीसाठी खालीलप्रमाणे अनुदान देण्यास 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००१३/१२/२०२३ -DESK SERICULTURE-CMTD 


अ. तपशिल शेड शेड अनुदानाचा तपशिल 

क्र. बांधकाम 
क्षेत्रफळ 
(स्के.फुट)* 

i . | स्वयंचलित रिलींग मशिन | १०००० | डीएसआर दरानुसार इमारत बांधकाम 
(ओआरएम) (किमान ४०० करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचे yo टक्के 
एन्डस्‌ किंवा ४० बेसिन) किंवा ₹४०.०० लक्ष यापैकी जे कमी 
करीता WS उभारणी असेल तितके अनुदान देण्यात येईल. 

2.  स्वंयचलळित रिलींग मशीन ६००० । डीएसआर दराच्या ५० टक्के किवा 
(ओआरएम) (किमान २०० ₹ २०.०० लक्ष यापैकी जे कमी असेल 
use किंवा २० बेसिन) तितके अनुदान देण्यात येईल. 
करीता BS उभारणी 

३. । स्वंयचलित रिळलींग मशिन | ४००० | डीएसआर दराच्या yo टक्‍के किवा 
(ओआरएम) (किमान १२० ₹१५.०० लक्ष यापैकी जे कमी असेल 
एन्डस्‌ किंवा १२ बेसिन) तितके अनुदान देण्यात येईल. 
करीता BS उभारणी 

४. । मल्टीएन्डस्‌ रिलींग मशिन १५०० | डीएसआर दराच्या ५० टक्के किंवा 
(किमान Goo एन्डस्‌ १० ₹३.०० लक्ष यापैकी जे कमी असेल 
बेसिन) करीता होड उभारणी तितके अनुदान देण्यात येईल. 

५. | व्टिस्टींग मशिन करीता होड | ३००० । डीएसआर दराच्या ५० टक्‍के किवा 
उभारणी ₹६.०० लक्ष यापैकी जे कमी असेल 

तितके अनुदान देण्यात येईल. 
(“सदर WS बांधकामाचे क्षेत्रफळ हे केंद्रीय रेशीम महामंडळ, बेंगलुरू यांनी दिलेल्या निकषानुसार घेण्यात 
आलेले आहेत.) 
२. लाभार्थी अर्हता: 

७ वैयक्तिक लाभार्थी. 

७ कंपनी. 

७ सहकारी संस्था. 

७ बचतगट. 

७ अशासकीय संस्था. 

३. लाभार्थी निवडीचे निकष:- 


रेशीम उद्योगाशी निगडीत क्षेत्रातील वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी स्वःनिधीतून स्वंयचळित रिलींग 
मशिन/मल्टीएन्डस्‌ रिलींग मशिनरी /व्टिस्टींग मशिनरी उभारणारे आवश्‍यक. 

सिल्क समग्र-२ योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी स्वंयचळित Rott मशिन/मल्टीएन्डस्‌ 
RAM मशिनरी /व्टिस्टींग मशिनरी उभारणारे आवश्‍यक. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००१३/१२/२०२३ -DESK SERICULTURE-CMTD 


७. 


वैयक्तिक लाभार्थी यांना स्वयंचलित रिलींग मशिनचे कामकाजाबाबत केंद्रीय रेशीम 
मंडळाकडील प्रशिक्षण अनिवार्य. 

कंपनी, सहकारी संस्था,जचत गट व अशासकीय संस्था यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधीस 
स्वयंचलित रिलींग मशिनचे कामकाजाबाबत केंद्रीय रेशीम मंडळाकडील प्रशिक्षण 
अनिवार्य. 

शेड बांधकाम योजना राबविण्याबाबतची कार्यपध्दती:- 

सदर योजनेबाबत वस्त्रोद्योग विभागाच्या व रेशीम संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच 
विविध माध्यमातून व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी. 

अर्हताप्राप्त असलेले लाभार्थ्यांनी होड अनुदानासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाळासह विहीत 
नमुन्यात अर्ज संबंधित जिल्हा रेशीम कार्यालयास सादर करावा. (नमुना प्रपत्र-१) 

रेशीम विकास अधिकारी यांनी प्राप्त अर्जाची छाननी करून अर्ज शेड अनुदान मंजूर 
करण्याच्या अनुषंगाने गठीत केलेल्या राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवावे. 

राज्यस्तरीय समिती खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे:- 


समितीची रचना 
१) संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर - अध्यक्ष 
२) उपसंचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर - सदस्य सचिव 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर - सदस्य 
४) केंद्रीय रेशीम विकास मंडळ, बेंगलुरू यांचे प्रतिनिधी ला सदस्य 


५) उपसचिव (रेशीम), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय - निमंत्रित सदस्य 
राज्यस्तरीय समितीची कार्यपध्दती:- 

राज्यस्तरीय समितीने लाभार्थ्यांच्या अर्जावर पात्र / अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊन निवड 
करावी. 

लाभार्थ्याचे प्रस्ताव प्राप्त अनुदानापेक्षा जास्त रक्कमेचे प्राप्त झाल्यास प्रथम येणाऱ्यास प्रथम 
प्राधान्य (First come first served) या तत्वावर निवड करण्यात यावी. उर्वरित पात्र 
लाभार्थ्यांची प्रतिक्षायादी (निवडसूची) तयार करण्यात यावी. 

राज्यस्तरीय समितीने लाभार्थ्यांची निवड केल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यास मंजूरी पत्र द्यावे. 


(नमुना प्रपत्र-२) 


८. 


लाभार्थ्यांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर स्वयंचलित रिलींग मशिन/मल्टीएन्डस्‌ रिलींग 


मशिनरी /व्टिस्टींग मशिनरी उभारणी करून कार्यान्वित केल्याबाबतचा स्थळपाहणी अहवाल 
अनुदानाच्या शिफारशींसह तसेच पात्र लाभार्थ्याने रेशीम कोषावर प्रक्रिया करून रेशीम धागा 


निर्मिती केल्याबाबतची कागदपत्रे जिल्हा रेशीम कार्यालयांमार्फत शेड अनुदानाच्या मागणी 
प्रस्तावासह संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना सादर करावा. सदर 
प्रस्तावाची पडताळणी करून संचालक (रेशीम) यांनी पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी निधी 
मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००१३/१२/२०२३ -DESK SERICULTURE-CMTD 


९. 


१०. 
99. 


अनुदान वितरीत करण्याबाबतची कार्यपध्दती:- 

लाभार्थ्यांना होड बांधकामासाठी अनुदान रक्कमेच्या मर्यादेत वित्तीय संस्थेने कर्ज मंजूर 
केल्यानंतर लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदानाची रक्‍कम Shas जमा करावी अथवा 
लाभार्थ्यांने CAPT ISA उभारणी केल्यास अनुदानाची रक्‍कम संबंधित लाभार्थ्याच्या 
संबंधित आर्थिक वर्षात (निधी उपलब्धतेनूसार) डीबीटी प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यास आधार 
संलग्न बँक खात्यात अदा करण्याची कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी. 

सदर योजनेच्या आर्थिक निकषाच्या अधिन राहून योजना यडास्वीपणे राबविण्यासाठी 
आवश्यक त्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संचालक (रेशीम) यांच्या स्तरावरून क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

सदर योजनेचा लाभ झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू राहील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥08/959॥॥8.90९.॥ वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०७१०५८०६८२०२ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=189da489d797e1 e6a67b7d97496ef70683916299eab5 1c867c5 
13147d142a80, postalC hi 


\de=400032, st=Mal 
KO C H A R E KA R I ber=CC51883E2B27843640CD6C07C96E3E87 1 SCCSBFBES54 
420E4D68E5F4B112388A, SSHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 
Di 2024.03.07 12:56:21 +05'30' 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त विभाग) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

. सर्व माननीय संसद सदस्य/ विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

. मा.समितीप्रमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ रोहयो समिती, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. मा.सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बेंगळुरू. 

. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना, नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००१३/१२/२०२३ -DESK SERICULTURE-CMTD 


१५. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), मुंबई. 

१८. महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर. 

१९. वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी), बाह्य लेखापरिक्षा विभाग (नागरी), मुंबई. 
२०. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 

२१. उपसंचालक/सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर / अमरावती / 
औरंगाबाद /पुणे. 

२२. सर्व कोषागार अधिकार. 

२३. सर्व रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/श्रेणी-२. 

२४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


प्रपत्र -१ 


राज्य योजनेंतर्गत स्वयंचलित रिलींग मशिनरी/ मल्टीएंन्ड रिलींग मशिनरी/ व्टिस्टींग मशिनरी 
उभारणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता AS अनुदानासाठी अर्ज 


(प्रत्येक घटकासाठी स्वंतत्र अर्ज करावा) 


प्रति, 


पासपोर्ट 
रेशीम विकास अधिकारी श्रेणी-१/ श्रेणी-२ आकाराचे रंगीत 
छायाचित्र 


जिल्हा रेशीम कार्यालय----------___- 


विषय :- राज्य योजनेंतर्गत स्वंयचलित रिलींग मशिनरी(५-॥॥/)/ मल्टीएंन्ड रिलींग 
मशिनरी ( MRM) / व्टिस्टींग मशिनरी ( Twisting Machinery) युनिटसाठी 
शेड अनुदान लाभमिळणेबाबत.... 
महोदय, 
स्वंयचलित रिलींग मशिनरी (४००एन्डस्‌ /२०० एन्डस्‌ /१२० Use) / मल्टीएंन्ड RAM 
मशिनरी (१० एन्डस्‌) / व्टिस्टींग मशिनरी (४८० स्पिंडल) मी खरेदी करणार करणार आहे. 
किंवा 
केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-२ योजनेंतर्गत मळा स्वंयचळित RATT मशिनरी (४००एन्डस्‌ 
/२०० एन्डस्‌ /१२० USA) / मल्टीएंन्ड RAT मशिनरी (Goo एन्डस्‌) / व्टिस्टींग मशिनरी (४८० 
स्पिंडल) मंजूर झाली आहे. 


किंवा 
पोखरा /जिल्हा वार्षिक योजनेतून / स्मार्ट (स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे अँग्रीबिझनेज अँण्ड 
रूरल ट्रान्सर्फारमेशन प्रकल्प) योजनेतून मला स्वंयचलित RATT मशिनरी (४००एन्डस्‌ /२०० 
एन्डस्‌ /१२० एन्डस]) / मल्टीएंन्ड RAT मशिनरी (१०० एन्डस्‌ ) / व्टिस्टींग मशिनरी (४८० 
स्पिंडल) मंजूर झाली आहे. 


किंवा 
स्वंयचलित रिलींग मशिनरी (४००एन्डस्‌ /२०० एन्डस्‌ /१२० Use) / मल्टीएंन्ड RAM 
मशिनरी (१० एन्डस्‌ ) / व्टिस्टींग मशिनरी (४८० स्पिंडल)कंपनी ........ (कंपनीचे नाव) खरेदी 
करणार आहे. 


किंवा 
स्वंयचलित रिलींग मशिनरी (४००एन्डस्‌ /२०० एन्डस्‌ /१२० Use) / मल्टीएंन्ड RAM 
मशिनरी (१० एन्डस्‌) / व्टिस्टींग मशिनरी (४८० स्पिंडल) सहकारी संस्था ........ (सहकारी संस्थेचे 
नाव) खरेदी करणार आहे. 


किंवा 
स्वंयचलित रिलींग मशिनरी (४००एन्डस्‌ /२०० एन्डस्‌ /१२० Use) / मल्टीएंन्ड RAM 
मशिनरी (१० एन्डस्‌) / व्टिस्टींग मशिनरी (४८० RUSH) बचतगट ........ (बचत गटाचे नाव) खरेदी 


करणार आहे. 


किंवा 

स्वंयचलित रिलींग मशिनरी (४००एन्डस्‌ /२०० एन्डस्‌ /१२० एन्डस] / मल्टीएंन्ड RAM 
मशिनरी (१० Use) / व्टिस्टींग मशिनरी (४८० स्पिंडल) अशासकीय संस्था ........ (संस्थेचे नाव) 
खरेदी करणार आहे. 

मी/माझी कंपनी/सहकारी संस्था/बचत गट/अझासकीय संस्था एकात्मिक व शाश्वत 
वस्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत स्व:मालकीच्या किंवा लीजवर घेतलेल्या जागेवर राज्य 
योजनेंतर्गत WS बांधकाम करण्यास व त्याकरिता आवश्‍यक गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. या 
योजनेंतर्गत लाभ मिळावा, ही विनंती. 


लाभार्थ्याचे नाव &.) |. एकि त का ल त 
GUase et 
अ.क्र. बाब तपशिल 
| लाभार्थ्याचे नाव 
२ पूर्ण पत्ता गावक पोरे 5 
ce PI------------ णि 
1A is eee eee 
3 भ्रमणध्वनीक्रमांक॑ | ---------र्‍प्ा11_ 
जात प्रवर्ग (लागू असेल तेथे अजा अज इतर 
ve करावी) (वैयक्तिक 
लाभार्थ्याकरीता आवश्‍यक) 
७ अर्जदार दिव्यांग आहे काय (| होय नाही 
लागू असेल तेथे खूण 
करावी) (वैयक्तिक 
लाभार्थ्याकरीता आवश्‍यक) 
९ 2117) हग 
पॅन क्रमांक / टॅन /जी.एस.टी 
क्रमांक 
हिं ० _ ' ज्या जागेवर युनिट उभारणार | Wes नं./ गट क्रु.---------- 
आहे त्या जागेचा सर्व्हे नं./ गट | गाव--------- तालका 
क्रमांक जि. 44-55 पिन क्र ee नन 
(११ |जागेचेक्षेत्फळ || |------- स्के.फुट 
१२ । ]ोड उभारणीसाठीची जागेच्या | ------------- ( स्वत:/ळीज) 
मालकी हक्‍्क/लीजबाबतचा 
तपशिल 
१३ | स्वंयचलित रिलींग मशिन / | संस्थेचे नाव -------------- 
मल्टीएंन्ड रिलींग/ | कालावधी ------------- 
व्टिस्टिगबाबतचा प्रशिक्षण 
तपशिल. 
१६ | Sera तपशिल ed ६ 
खते कंग acon 


बँकेच्या शाखेचे नाव ----------- 
आयएफएससी कोड ----------- 


१७ । मागणी केलेल्या घटकाचा | ₹------------ 
एकूण अंदाजित खर्च 


सदर घटकासाठी माझी/माझी कंपनी/सहकारी संस्था/बचत गट/अशासकीय संस्था निवड 
झाल्यास मार्गदर्शक सुचनेनुसार आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता विहीत मुदतीत करेन. 

सदरची कामे माझी/माझी कंपनी/सहकारी संस्था/बचत गट/अशझ्ञासकीय संस्था विहीत 
मुदतीत व मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे पूर्ण न केल्यास अनुदान मिळणार नाही याची मला जाणीव आहे. 

स्वयंचलित रिलींग मशिन/मल्टीएन्डस्‌ रिलींग मशिनरी /व्टिस्टींग मशिनरी उभारणाऱ्या 
लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे होड अनुदान अनुज्ञेय असल्याची मला 
जाणीव आहे. याकरिता सदर घटकांचा लाभ घेत असताना व त्यानंतर माझेकडून गैरव्यवहार 
झाल्याचे आढळून आल्यास अथवा अनुदानाचा गैरवापर झाल्याचे सिध्द झाल्यास संबधित 
घटकासाठी मिळालेले अनुदान महसुली पध्दतीने वसूल केले जाईल याची मला स्पष्ट जाणीव 
आहे. 


प्रकल्पाचे अधिकारी आणि इतर प्राधिकृत व्यक्‍तींना घटक तपासणीसाठी माझी संमती आहे. 
त्यांना या तपासणी कामांसाठी सहकार्य करेन. 
वरील सर्व माहिती माझ्या समजुतीप्रमाणे बरोबर व खरी आहे. 


ठिकाण :- 
दिनांक :- (अर्जदाराचे नाव व सही) 
सोबत :- 

१) जागेच्या मालकी हक्काचे कागदपत्र( गाव नमूना क्र.७ (अ), ७/१२ व ८ अ उतारा) 


AD 


) 

) जागा अकृषक/बांधकामास परवानगी असल्याचे प्रमाणपत्र 

) जागा लीजवर घेतली असल्यास नोंदणीकृत लीज करारनामा (१० ते १५ वर्ष) 

) स्वयंचलित रिलींग / मल्टीएंन्ड रिलींग / व्टिस्टींग मशिनरी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी 
ग्रामपंचायत/ नगरपंचायत /नगरपालिका/ महानगरपालिका ना हरकत प्रमाणत्र तसेच, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ यांनी वितरीत केलेल्या प्लॉटवर करणार असल्यास 
जागा वाटपाचे आदेशा 

५) केंद्रीय रेशीम मंडळाकडील रिलींग प्रशिक्षण प्रमाणपत्र 

६) आधार कार्ड / मतदान कार्ड/ WIM कार्ड/ ड्रायव्हिंग लायसन्स / टॅन प्रमाणपत्र / 

जी.एस.टीप्रमाणपत्र/ पॅनकार्ड 
) जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसुचित जाती / अनुसुचित जमाती) 

८) राष्ट्रीयकृत बँकपासबुक पहिल्या पानाची प्रत 

९) बॅकेचे स्टेंटमेंट 

qo) बँकेचे कर्ज घेतले असल्यास बँकेचे मंजूरीपत्र 

११) शेड बांधकाम नकाशा, अंदाजपत्रक व मुल्यांकन दाखला. 

१२) प्रस्तावित जागेचा स्थळदर्शक AHN 


AN 


०८ 


प्रपत्र -२ 


संमतीपत्र 
जाके क स्कल 
कार्यालय- रेशीम संचालनालय, नागपूर 
दिनाक व 
प्रति 
श्री/श्रीमती eee eee ae ae 
गण लना se 
5 | eee eee ne ene जि ३०4० 
आपल्या दिनांक ---------------------- रोजीच्या अर्जाप्रमाणे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग 
धोरण २०२३-२८ अंतर्गत राज्य योजनेंतर्गत मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे -------------------- (स्वयंचलित 


RSET मशिनरी ४००/२००/१२० / मल्टीएंन्ड मशिनरी १०० /व्टिस्टींग मशिनरी ४८०) उभारणीसाठी 
शेड बांधकाम करण्यास संमती देण्यात येत आहे. 

लाभार्थी/कंपनी/सहकारी संस्था/बचत गट/अशासकीय संस्था यांना स्वयंचलित रिलींग / 
मल्टीएंन्ड रिलींग / व्टिस्टींग मशिनरी उभारणीच्या किंवा केंद्रीय रेशीम मंडळ सिल्क समग्र -२ 
योजनेंतर्गत (स्वयंचलित रिलींग मशिनरी ४००एन्डस्‌/२००एन्डस्‌/१२० एन्डस्‌/ मल्टीएंन्ड मशिनरी 
१००एन्डस्‌ /व्टिस्टींग मशिनरी ४८० स्पिन्डल) उभारणीच्या अधिन राहून शेड उभारण्यासाठी संमती 
देण्यात येत आहे. 

प्रकल्प उभारणीसाठी शेड बांधकाम पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर आपणास झासन 
निर्णयानूसार (मार्गदर्शक सुचना व मंजूर मापदंड इत्यादी) अनुज्ञेय अनुदान निधी उपलब्धतेनुसार मंजूर 
करण्यात येईल. तसेच, सदरचे अनुदान स्वनिधीतून उभारल्यास आपल्या बँक खात्यामध्ये जमा 
करण्यात येईल. तसेच, बँकेकडून अर्थसहाय्य घेवून WS बांधकाम उभारल्यास अनुदानाची अनुज्ञेय 
रक्‍कम बँकेकडून बँकेस जमा करण्यात येईल. 


संचाळक (रेशीम) 
रेशीम संचालनालय, 
नागपूर 

प्रत - 

१. सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, --------- 

२. रेशीम विकास अधिकारी श्रेणी-१/ श्रेणी-२, जिल्हा रेशीम कार्यालय, --------- 


